कर्मवीर भाऊराव पाटील शिक्षण संस्था (संगमनेर) 
अकोले, जि. अहमदनगर संचालित माध्यमिक 
विद्यालय, पिपळगांव निपाणी, जि. अहमदनगर 
या शाळेचे, श्री. अगस्ती एज्युकेशन सोसायटी, 
मुंबई या संस्थेस हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३०२१/प्र.क्र.३५९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११)/माशि-३ 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिऊसं/माध्य-३०४/शाळा हस्तांतरण/ 
पुवि/५७९०, दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

कर्मवीर भाऊराव पाटील शिक्षण संस्था (संगमनेर) अकोळे, जि. अहमदनगर संचालित माध्यमिक 
विद्यालय, पिंपळगांव निपाणी, अकोले, जि. अहमदनगर या मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदानित माध्यमिक 
शाळेचे (इ.८वी ते १०वी), श्री. अगस्ती एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, श्री. अगस्ती एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद 
अटी व शार्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिळ केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(4) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह ३०२१/प्र.क्र.३५९/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शा्ती व्यतिरिक्त 
आवश्यक अटींचा समावेश करून, Mad व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व 
त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२१६१७४१०३८७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM ८०५ क 
MUNDHE aa 


(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 

१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे. 

३) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

४) अध्यक्ष/ सचिव, कर्मवीर भाऊराव पाटील शिक्षण संस्था (संगमनेर) अकोळे, जि. अहमदनगर. 
५) अध्यक्ष/ सचिव, श्री. अगस्ती एज्युकेडान सोसायटी, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
६) निवडनस्ती (एसएम-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


